शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान 
विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
नविन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच 
विद्यमान विनाअनुदानित पदविका संस्थांच्या नावात बदल 
करण्यास फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.9९/२२)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ - संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/डी.फार्म./ 
पीसीआय मान्यता/ २०२२/ ८५६, दि.१०.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान 
विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नविन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु 
करणे तसेच विद्यमान विनाअनुदानित औषधनिर्माणशञास्र पदविका संस्थांच्या नावात बदल करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधिन पत्रान्वये त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये नमूद संस्थांना अनुक्रमे विद्यमान विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणझास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नविन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच विद्यमान विनाअनुदानित 
औषधनिर्माणशास््र पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या नावात बदल करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 
मर्यादित राहील. 

४. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी 
दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. 
तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

५. सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
HARA आहे. 

६. नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थाप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना 
प्रवेशा देण्यापूर्वी फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. सदर 
मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास याप्रकरणी संबंधित संस्था पूर्णपणे 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.9९/२२)तांशि-५ 


जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 

७. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवऱ्यक ते प्रक्रिया शुल्क व 
संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

८. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

९. अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/शासनाने 
वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 

१०. शुल्क नियामक प्राधिकरण/झासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या प्रधिकरणामार्फत विहित केलेल्या 
शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

११. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई 
करण्यात येईल. 

१२. संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद/फार्मसी 
कौन्सिळ ऑफ इंडिया यांचे मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

१३. सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

१४. रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 

कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 

. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 

संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१६. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शासनाने विहीत केलेळे नोंदणी शुल्क 
अदा केलेले नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूल करावे. या शासन 
मान्यतेनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा Garda शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्या प्रवेश प्रक्रियेत करण्याची 
कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 


१ षु 


es 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२०१७३०३५७६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  ॥॥॥_१॥७-७॥५॥॥-३ 


KATKAR र ic काव 
(अनिल काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.७९/२२)तांशि-५ 


२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
३. संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 


दिल्ली. 

विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, एआयसीटीई, दुसरा मजला, इंडस्ट्रियल रिसर्च 
बिल्डींग, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरींग (इनआयटीआयई) कॅम्पस, विहार 
OH, पवई, मुंबई - ४०००८७. 


१०. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2022/(प्र.क्र.79/22) तांशि-5, दि. 20 ऑक्टोबर, 2022 सोबतचे 


प्रपत्र - अ 


List of D. Pharmacy Course in 3. Pharmacy (Un-Aided) Institute, Approved by PCI from A.Y. 2022-23 


DTE 
Code PCI Code 


2575 | PCI-3292 |Gurukrupa Sevabhavi 
Sanstha's Gurukrupa 
Institute of 
Pharmacy(B.Pharm), 
Majalegaon, Beed 

5154 | PCI-1293 |Mahatma Gandhi Vidya 
Mandir's Pharmacy 
College, Panchavati, 
Nashik 


SR No Institute Name 


of Pharmacy, 


Ghogaon, Satara 


6394 | PCI-2087 


5205 | PCI-1294 |MGVM's Samajshri 
Prashantdada Hiray 
College of Pharmacy, 
Malegaon Camp, Malegaon 

6385 | PCI-1585 |Poona District Education 
Association, Shankarrao 
Ursal College of 
Pharmaceutical Sciences 
& Research Centre, 
Kharadi, Tal: Haveli 


Shree Santkrupa College 


Institute 


Status ee ran District | Region Program 

(Aided/ Un- y mercy Name Name Name 
2 Status Status 

Aided) 


Post H.S.C. 


Non- 
Minority 


Beed | Aurangabad 
Diploma in 
Pharmacy 
(D. Pharm) 


Un-Aided Non- 
Autonomous 

Un-Aided Non- 
Autonomous 

Un-Aided Non- 
Autonomous 


Nashik Nashik । Post H.S.C. 
Diploma in 
Pharmacy 


(D. Pharm) 


Non- 
Minority 


Nashik 


Nashik । Post H.S.C. 
Diploma in 
Pharmacy 
(D. Pharm) 


Non- 
Minority 


Un-Aided Non- Non- Pune Pune Post H.S.C. 
Autonomous | Minority Diploma in 
Pharmacy 
(D. Pharm) 
Non- Satara Pune Post H.S.C. 


Minority Diploma in 


Pharmacy 
(D. Pharm) 


Un-Aided Non- 
Autonomous 


Affiliating Intake 
Board/ Course Course | Approved 
पि डं Name Status | by PCI A.Y. 
University 2021-22 


Maharashtra | Pharmacy |Un-Aided 
State Board 
of Technical 
Education 
Maharashtra | Pharmacy |Un-Aided 
State Board 
of Technical 
Education 
Maharashtra | Pharmacy |Un-Aided 
State Board 
of Technical 
Education 
Maharashtra | Pharmacy |Un-Aided 
State Board 
of Technical 
Education 
Un-Aided 


Maharashtra 

State Board 

of Technical 
Education 


Pharmacy 


Intake 
Approved 
by PCI A.Y. 
2022-23 


Remark 


D. Pharmacy 
Course in 
existing B. 
Pharmacy 
Institute 
D. Pharmacy 
Course in 
existing B. 
Pharmacy 
Institute 
D. Pharmacy 
Course in 
existing B. 
Pharmacy 
Institute 
D. Pharmacy 
Course in 
existing B. 
Pharmacy 
Institute 


D. Pharmacy 
Course in 
existing B. 
Pharmacy 
Institute 


शासन निणेय क्र.मान्यता-2022/(प्र.क्र.79/22) तांशि-5, दि. 20 ऑक्टोबर, 2022 सोबतचे 
प्रपत्र -ब 
List of Change in Name of Un-Aided 1). Pharmacy Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2022-23 


Old Institute Name New Institute Name Address of Institute 


3294 | PCI-1432 |National Centre For Rural Developments {NCRDs Sterling Institute of Pharmacy Dattatraya G Walse Patil Marg, Nerul (उ), 
Institute Of Pharmacy Navi Mumbai 


5264 |PCI-1236 |M G Vidyamandir 5 Instt Of Industrial And |ADIVASI SEVA SAMITIS INSTITUTE }MUMBAI AGRA ROAD, PANCHAVATI 
Pharm Tech OF INDUSTRIAL AND NASHIK 
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 


